महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात 
येणाऱ्या योजनांच्या अनुदानाचे वितरण 
सन २०२०-२१ या वर्षात पीएफएमएस 
प्रणालीद्वारे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३१ मार्च, २०२१ 


संदर्भ:- 
१) कृषी व पदुम विभागाचा शासन परिपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/ 
१४-अ, दि.०४ नोव्हेंबर, २०२० 
२) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएमएस-२०१७/प्र.क्र.४५/२-अ, 
दि.२७ सप्टेंबर, २०१७ 


परिपत्रक:- 

सन २०२०-२१ मध्ये कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे 
शेतकऱ्यांडून ऑनलाईन अर्ज स्विकारण्यात आलेले आहेत. त्याचप्रमाणे महा-डीबीटी 
प्रणालीद्वारे ऑनलाईन सोडतीत शेतकऱ्यांची निवड देखिळ करण्यात आळी आहे. निवड 
करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या अर्जाची संपूर्ण छाननी व मंजूरी प्रक्रीया कृषी विभागाच्या 
क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांकडून महा-डीबीटी प्रणालीवरच ऑनलाईन पद्धतीने पूर्ण करुन 
जिल्हास्तरावरुन पात्र लाभार्थ्यांना अनुज्ञेय अनुदानाची रक्‍कम अदा करण्याची शिफारस 
करण्यात येत आहे. 


संदर्भाधीन दि. ४ नोव्हेंबर, २०२० च्या परिपत्रकान्वये महा-डीबीटी प्रणालीवरील कृषी 
विभागाच्या योजना राबविण्याची कार्यपद्धती विहीत करण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकातील 
परिच्छेद ४.९ मधील तरतूदीनुसार महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे लाभार्थी शोतकऱ्यांना अनुदान 
वितरणाची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली आहे. त्यानुसार कृषी आयुक्‍तालय स्तरावरुन 
प्रत्येक राज्य स्तरीय योजनेचे देयक कोषागारास पाठविणे व कोषागाराने उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीचे लाभार्थ्यांना अनुदान वितरण महा डीबीटी प्रणालीद्वारे होतकऱ्यांच्या आधार 
संलग्न बँक खात्यात जमा करावयाची आहे. तथापि, महा-डीबीटी प्रणालीवरील कृषी 
विभागाच्या योजनांचे व लेखा कोषागारे कार्यालयाची प्रणाळी यांचे एकात्मिकरणाचे 
(Integration) काम प्रगतीपथावर असून सदर कार्यवाही लवकरच पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. 
सबब, सन २०२०-२१ या वर्षात महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या कृषी विभागाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०९ १९/प्र.क्र.२२१/१ ४-ओ 


योजनांचे अनुदान, यापूर्वी प्रमाणेच संदर्भाधीन दि.२७ सप्टेंबर, २०१७ अन्वये विहित केलेल्या 


कार्यपद्धतीनुसार पीएफएमएस प्रणालीद्वारे करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर ARIA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०३३११११८२१४५०१ 


असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Andge 
, 00२. 


Shrikant 9 cae 
Chandrakant Andge = armament 
(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) मा.राज्यमंत्री (कृषी) ,मंत्रालय.मुंबई , 

) प्रधान सचिव (ले. व को), वित्त विभाग, मंत्रालय.मुंबई , 
) सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्त (कृषी),कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oc 


Cc 


षु 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (सर्व जिल्हा परिषदा) 

सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विभागीय कृषी सहसंचालक, सर्व. 

जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, (सर्व) 

१०) कृषी विकास अधिकारी, (सर्वी 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी ,(सवी 


(0, ८:४0) 


(३ 


vo 


92) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 


१४) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
१५) मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी. 


) 
) 
) 
१३) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
) 
) 
) 


१६) उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा,कोकण/ नाशिक/पुणे/ औरंगाबाद/ 


अमरावती/नागपुर 


१७) उप संचालक, SB व कोषागारे कोकण /नाशिक /पुणे/ औरंगाबाद/ अमरावती/ 


नागपुर 


१८) सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषी) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 


१९) निवडनस्ती (१४-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


